महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा 
महामंडळ यांचेमार्फत सुधारीत हायब्रीड 
अन्युईटी योजना राबविण्याकरीता 
सवलत करारनाम्यास (Concession 
Agreement) मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकिर्ण २०२४/प्र.क्र.४६/रस्ते-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर २०२४ 


वाचा - १. शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.१०७/नियो-१अ, दि.२२.०५.२०२३ 
२. शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०२१/प्र.क्र.११४/नियो-१अ, दि.२२.०२.२०२४ 
३. शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०२१/प्र.क्र.११४/नियो-१अ, दि.२९.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज इत्यादी विविध २२ पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रातील 
प्रकल्प राबविणे व त्यासाठी विविध स्त्रोतांमारफत निधी उभारणे या प्रयोजनासाठी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागांतर्गत "महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ" (Maharashtra State Infrastructure 
Development Corporation MSIDC) या नावाने महामंडळाची कंपनी अधिनियम, 2093 नुसार स्थापना 
करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत (MSIDC) सुधारणा करावयाच्या प्रकल्पांच्या निवडीबाबतची 
तरतूद विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विविध 
योजनांमधून रस्ते सुधारणा करण्यासाठी नियोजित हायब्रिड अन्युईटी, आशियाई विकास बँक अशा 
योजनेतील रस्ते वाहतूक वर्दळीचा विचार करुन निवड करावयाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सुधारीत हायब्रीड अन्युईटी योजना हाती घेणे व योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत 
सुविधा विकास महामंडळामार्फत करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सुधारीत हायब्रीड अँन्युईटी 
योजनेंतर्गत रु.२८५०० कोटी अंदाजित किंमतीचे व सुमारे ६००० कि.मी. लांबीचे रस्ते डांबरीकरण करून 
सुधारणा करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. सदर कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता व 
आवश्यकतेनुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही तसेच सदर कामांकरीता आवश्‍यक Support 
Agreement, Concession Agreement, SPV मसुदा, प्रारूप करारनामा मसुदा (Draft Contract 
Documents) मंजूर करण्याची कार्यवाही सा.बां.विभागामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच 
सदर प्रकल्प राबविणेकरीता SPV निर्माण करण्यास MSIDC ला तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या 
कामासाठी MSIDC किंवा MSIDC निर्मित SPV यांना १७.५ वर्षाकरिता सवलत कालावधी देवून उद्योजक 
(Concessionaire) UF घोषित करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. MSIDC ला पुढील १५ वर्ष 
अन्युईटी उपलब्ध करून देण्याकरीता अँन्युईटीची परिगणना करून वित्त विभागाच्या सहमतीने MSIDC ला 
उपलब्ध करण्यात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

तद्नंतर सुधारीत हायब्रीड अँन्युईटी योजनेंतर्गत रु.२८५०० कोटी अंदाजित किंमतीचे व सुमारे 
६००० कि.मी. लांबीचे रस्ते डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरणाद्वारे (PQC/ White topping) सुधारणा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०२४/प्र.क्र.४६/रस्ते-१ 


करण्यासाठी एकूण प्रकल्प किंमत रू.२८५०० कोटी ऐवजी रु.३६९६४ कोटी इतक्या अंदाजित किंमतीस 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यानुषंगाने, MSIDC मार्फत सुधारीत हायब्रीड अँन्युईटी योजना राबविण्याकरीता शासनास सादर 
करण्यात आलेल्या प्रारूप सवलत करारनाम्यामध्ये विधी व न्याय विभागाने सुचविलेल्या आवश्‍यक सुधारणा 
करून सदर त्रिपक्षीय सवलत करारनाम्याच्या मसूद्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा महामंडळ 
यांचेमार्फत सुधारीत हायब्रीड अँन्युईटी योजना राबविण्याकरीता सवलत करारनाम्यास (Concession 
Agreement) मान्यता देणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने खाळील बाबींना मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे :- 

१. सुधारीत हायब्रीड अँन्युईटी योजनेची अंमलबजावणी करणेकरीता महाराष्ट्र शासन, 
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC ) व महाराष्ट्र राज्य पायाभूत 
सुविधा विकास महामंडळ यांचे मार्फत प्रकल्पनिहाय विशेष उद्देश वाहन (Special Purpose 
Vehicle) यांच्या दरम्यान करावयाच्या त्रिपक्षीय सवळत करारनाम्याच्या मसूद्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २२.०२.२०२४ व दिनांक 
२९.०८.२०२४ मधील तरतूदी व सवलत करारनाम्यातील तरतूदी यामध्ये द्वयर्थीपणा, 
विसंगती, अर्थाबाबत संदिग्धता आढळल्यास, सदर शासन निर्णयातील तरतूदी अंतिम 
राहतील यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. MSIDC सहभागाची रक्‍कम १५ वर्षात महामंडळास उपलब्ध करुन देण्याकरीता शासन 
निर्णय दिनांक २९.०८.२०२४ मधील परिच्छेद क्र.४ मध्ये नमूद सूत्रानुसार परिगणित होणारी 
कमाल रक्‍कम महामंडळास खाली नमुद केल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र विभाग कमाल रक्कम रु. (कोटी) 

| १; .| कोकण ४३८७ 
२ नाशिक ४११८ 
३. नाशिक-२ ४४२० 
४. छ.संभाजीनगर ५६१५ 
4. पुणे १०९२८ 
६. नांदेड ४१२१ 
७. अमरावती ९१४० 
८. नागपूर ४६०७ 

एकूण ४७३३६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०२४/प्र.क्र.४६/रस्ते-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२४१००११८३५२०२६१८ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१) 
२ 
३) 


8) 
4) 
६) 
७) 
८) 
९) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PADMAKAR 
PRITHAM LAHANE 


(पद्माकर लहाने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार) यांचे 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (रस्ते / बांधकामे), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग 


१०) सर्व सह/उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 
१२) निवड नस्ती (रस्ते-१), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


